एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना हया केंद्र पुरस्कृत 
योजनेसाठी अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- (१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिळ, २०१९ 

(२) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१४/का.४, दि.१०/४/२०१९ 

(३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८/७/२०१९ 

(8) महिला व बाल विकास विभाग, पत्र क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.२९/का.४, दि.११/७/२०१९ 

(4) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/का-३/तरतूद/ 
३२८३/ १९-२०, दिनांक १३/०६/२०१९ 

(६) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे अ.शा. पत्र क्र.३८५९, 
दिनांक २२/०७/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. सन 
२०१९-२० मध्ये योजनानिहाय / लेखाशिर्षनिहाय अर्थसंकल्पित केलेला निधी ६०% च्या मर्यादेत खर्च 
करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिलेली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 
असल्यामुळे केंद्रीय योजनांचा निधी प्रत्यक्षात केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास उपलब्ध झाल्यानंतर 
त्याप्रमाणात निधी खर्च करण्याच्या वित्त विभागाच्या सूचना आहेत. केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी 
तसेच आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी निधी वितरणाचा प्राथम्यक्रम विचारात 
घेऊन सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.५ येथे नमूद केल्याप्रमाणे योजना / कार्यक्रमाचा 
बाबनिहाय निधी केंद्र हिस्सा निधी व राज्य हिस्सा निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी उपरोक्त वाचा येथे नमूद वित्त 
विभागाच्या व विभागाच्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात 
आलेला निधी तातडीने सर्व संबंधितांना उपलब्ध करुन द्यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 


२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०११२५०४५७०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing 
Ramchandra Gujar 


Date: 


(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


) महालेखापाल, FERTS-9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

) 

) 

) 

) 


AD 


oC 0८ ww 


4 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

११) अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१२) निवड नस्ती -का-६. 


(२ S&S Om 


vo 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६ 


महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६, दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९ 


सोबतचे निधी वितरण विवरणपत्र 
(रुपये हजारात) 
अ योजनेचे नाव लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पित या शासन निर्णयानुसार 
क्र निधी go टक्केच्या मर्यादेत वितरीत 
२०१९-२० करण्यात येत असलेला निधी 

ae २ ३ 1. ४| ५ 

२२३६ पोषण 
(१) | (०८) (०१) एकात्मिक बाल विकास सेवा । २२३६१९०९ 

योजना (सर्वसाधारण खर्च) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) 
rar | 03- अतिकालिक भत्ता ९० ५४ 
२ | ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१७० २५०२ 
३ | ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ७५०० ४५०० 
Pe | १३- कार्यालयीन खर्च ४०४४ २४२६.४ 
५ | १४-भाडे, पट्टी वकर १०५००० ६३००० 
६ | १७- संगणक खर्च १०५० ६३० 
।७ | २१-पुरवठा व सामुग्री १३९८० ८३८८ 
८ | २४- पेट्रोल, तेळ व वंगण ३०० १८० 
९ | २६- जाहिरात व प्रसिध्दी ९३१५ ५५८९ 
। १० | ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ७५००० ४५००० 
। ११ | ५०- इतर खर्च १३९८० ८३८८ 

एकूण २३४४२९ १४०६५७.४ 

(२) | (०८) (०२) एकात्मिक बाल विकास सेवा | २२३६१९१८ 

योजना (सर्वसाधारण खर्च) 

(राज्य हिस्सा ४०%) 
a | 03- अतिकालिक भत्ता ६० ३६ 
२ | ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २७८० १६६८ 
३ | ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ५००० ३००० 
ee | १३- कार्यालयीन खर्च २६९६ १६१७.६ 
५ | १६-भाडे, पट्टी वकर ७०००० ४२००० 
६ | I संगणक खर्च ७०० ४२० 
fo | २१-पुरवठा व सामुग्री ९३२० ५५९२ 
८ | २४-पेट्रोळ, तेल व वंगण २०० १२० 
९ | २६- जाहिरात व प्रसिध्दी ६२१० ३७२६ 
। १० | ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५०००० ३०००० 
| ११ | ५०- इतर खर्च ९३२० ५५९२ 

एकूण १५६२८६ ९३७७१.६ 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६ 


योजनेचे नाव 


लेखाशीर्ष 


अर्थसंकल्पित 
निधी 
२०१९-२० 


या शासन निर्णयानुसार 
go टक्केच्या मर्यादेत वितरीत 
करण्यात येत असलेला निधी 


a a 


षु 


२२३६ पोषण 


(०८) (०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना (मानधन व आहार खर्च) (अतिरिक्‍त 
राज्य हिस्सा १००%) 


२२३६१९४५ 


०३- अतिकालिक भत्ता 


440 


९० 


०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 


२७८० 


१६६८ 


११- देशांतर्गत प्रवास खर्च 


८२३० 


४९३८ 


१३- कार्यालयीन खर्च 


३२३७० 


२०२२ 


१७- संगणक खर्च 


८७५ 


YQ षु 


२४- पेट्रोल, der व वंगण 


२५० 


१५० 


SG} «१ | LS] CK] wl A] -0 


३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


१४०८१ 


८४४८.६ 


एकूण 


२९७३६ 


१७८४१.६ 


(००)(०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यांच्या 
कलम १२३ व २६१ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 

(स्थानिक क्षेत्र) (केंद्र हिस्सा ६०%) 


२२३६१९७२ 


३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


६००००० 


३६०००० 


(4) 


(००)(०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यांच्या 
कलम १२३ व २६१ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 

(स्थानिक क्षेत्र) (राज्य हिस्सा ४०%) 


२२३६१९८१ 


३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


९४००००० 


२४०००० 


(६) 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना 
अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 


२२३६२१७३ 


३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


४०३३१६ 


२४१९८९.६ 


एकूण 


१८२३७६७ 


१०९४२६०.२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६ 


(७ । माझी कन्या भाग्यश्री योजना २२३५8 ९३३ 
(सर्वसाधारण गट) (राज्य हिस्सा १००%) 
Se | २६-जाहिरात व प्रसिध्दी ३२४०० १९४४० 
२ | ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २१७६०० १३०५६० 
एकूण २५०००० १५०००० 
Lalsing 


2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2 
= 494e1a64477bf79d694, 
Ramchandra Gu JAI ह डकवा 
8fd2204e49a4d81f1 285745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 
Date: 2019.08.07 11:59:32 +05'30' 


(ला.रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ पैकी ५ 


